न्यायिक अधिकाऱ्यांची अस्थायी पदे 
पुढे सुरु ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 
दि.०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ 
या कालावधीसाठी ... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीईसी- २०२०/प्र.क्र. ३५/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५सप्टेंबर, २०२०. 
वाचा :- 
(१) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग, क्र.एचसीटी-१००२/१२८९(१६२)/नऊ/चार,दि.०८.०९.२००३ 
(२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२० 
(3) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग, क्र.डिईसी-२०२०/प्र.क्र.३५/का.१२, दि.१३.०३.२०२० 
(४) महाप्रबंधक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.५१२३७/६८(०१/१०९२/२०२०,दि.११.०९.२०२० 
शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दि.१३.०३.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या 
आस्थापनेवरील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या १२२२ अस्थायी पदांना दिनांक३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात 
नमूद केल्यानूसार न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या १२२२ अस्थायी पदांना दिनांक०१.०९.२०२० ते दिनांक 
२८.०२.२०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम दि.३१.०८.२०२० | दि.०१.०३.२०१९ ते शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक | दि. ०१.०९.२०२० 


क्र पर्यंत मुदतवाढ | २९.०२.२०२० मध्ये ते २८.०२.२०२१ 
दिलेली पदे नव्याने निर्माण पर्यंत मुदतवाढ 
केलेली पदे द्यावयाची पदे 
१ २ २ 8 षु & 
राज्यातील सर्व' न्यायिक q सीआरसी-०४१३/४६६/प्र.क.८७/ 
जिल्हा न्यायालये अधिकारी १२२२ का-११, दि.१०.०८.२०१८ 
शिंग संकीर्ण-०८१६/४८३/ 
प्र.क्र.११४/का-११, 
.१७.१०.२०१८ 
0244 १२२२ 
१ संकीर्ण-२०१८/७४२/प्र.क्र.१३४/ 


का-११, दि.२३.०७.२०१९ 


१ संकीर्ण-०७१६/५३२/प्र.क्र.८७/ 
का-११, दि.०५.०१.२०१९ 


१ संकीर्ण-०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/ 
का-११, दि.०५.०१.२०१९ 


१ संकीर्ण-१११४/११५३/ प्र.क्र.२१०/ 
का-१२, दि.१३.०९.२०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीईसी- २०२०/प्र.क्र. ३५/का.१२ 


२. fa न्याय विभाग, कार्यासन -९ यांचेकडून मुदतवाढ Faust न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे या 
शासन निर्णयातून वगळली आहेत. तसेच, सदस्य मोटार अपघात दावा प्राधिकरण या २ पदांचा Para 
उपरोक्त मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या १२२२ पदांमध्ये आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली "१०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा”, “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिश” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग तीन 
मधील अ.क्र.४ चा परिच्छेद क्र.२७(२)(क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक -पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 


अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे . 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००९१५१५१७१९२६१२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्ववाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Yogesh Heeralal Ameta 


Y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 

0 g e S h Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f438fbbb42f2a96ef98988 16253bddb762536c5eeddb 
e4fefb30dd49fc7eb469, 
serialNumber=612827d442d72142bc204c0ed5f947ca3fe2a54 

e e fa a mM e a 123e53ca2001d82866548c384, cn=Yogesh Heeralal Ameta 
Date: 2020.09.15 15:18:31 +05'30' 
(योगेश आमेटा) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 

१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई . 

२. प्रबंधक,निरीक्षणे-१, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 

3. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद. 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर . 
. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा न्यायालय, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, 


जळगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, 
बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, 
नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, लघुवाद न्यायालय मुंबई, नगर दिवाणी व सत्र 
न्यायालय, मुंबई , मुख्य महानगर दंडाधिकारी मुंबई . 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, 


अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, 
लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, 
गडचिरोली, गोंदिया . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीईसी- २०२०/प्र.क्र. ३५/का.१२ 


७. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रागयड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार, 
अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, 
लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, 
गडचिरोली, गोंदिया. 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद. 

९. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. गृह विभाग परिवहन-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 

११. विधि व न्याय विभाग, का.२३व२४. 

१२. कार्यासन-१२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


